मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर हे कार्यालय व त्यांच्या 
अंतर्गत विभाग व उपविभागातील नियत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५.०९.२०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२०/प्र.क्र.२८/जवि, दि.१९.०३.२०२० 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुआ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/१४१५, दि.१४.०९.२०२० 

झासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
उभारणी मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार मंजूर असलेल्या 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील vo पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी 
जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०१) 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२)” व " मागणी 
क्र. आय-५ (रूपांतरीत आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९)” या लेखाश्रिर्षाखालील खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
३१.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००९२५१८३९५३८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत वी विवरणपत्र १ D n y a n d e 0 मिकी signed by Dnyandeo Ananda 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्ष), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 

) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 

) ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


TR ज्ञापन क्रमांक सीओई२०२०/प्रक्र२८/जवि. दि. २५.०९.२०चे "ण १ 
विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र. पदनाम अ.अ. का.अ. का.अ. का.अ. जलविद्युत | का.अ. उजनी । का.अ. म्हेसाळ | का.अ. का.अ. एकूण 
उभारणी टेंभू विद्युत ताकारी विद्युत्‌ | व उपसा सिंचन | जलविद्युत विद्युत व उभारणी विभाग | उभारणी विभाग 
मडळ, | (विबया) उ.सि.वि. | (aaa उ. सिं. | संकल्पचित्र विभाग इंदापूर यांत्रिकी (विवयां) (विवबयां) क्र.२ 
कोल्हापूर | ओगलेवाडी वि., सांगली विभाग कोल्हापूर विभाग,सांगली ।क्र.१ अलोरे । कोयनानगर 
Le. al २ 3 v ष्‌ द्व | ७ | ८ | ९ | | to ० । १९१ | 
०१ कार्यकारी अभियंता(विवया] | - | -- | ०१ ०१ ०१ ०१ 1 - [1 -- | 88 
०२ | उप अभियंता (विवयां) po | ०२ OX OX OX OX g २ २१ 
०३२ ।क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ | oo | ०५ gg OX १६ ११ २ ण ५९ 
०४ ।विभागीयलेखापाल =f | ०१ 1 -- | ०१ ०१ 1 -- [1 --__|_0३ 
०५ । प्रथम लिपी ae |. -- | ०१ [oid ०१ 08 [= |. « i व 
o& | भांडारपाल/सहा.भांडारपाल | -- | ०१ ०१ Fo ol ०१ ee ee ___|_0३ 
०७ FIRS TM  17171|_| लिपौीव | oo | ०२ ०७ ०२ ०८ ०७ x 3 २१ 
०८ [लघुलेखक [|| - | - | - | - | ०१ ee -- | -- _|_0९ 
०९ | लिपौक-टंकलेखक/टंकलेखक | - | ou १३ ०७ १६ १३ 3 g GC 
१० | संगणक ee - | - | - | ०१ 1 -- | -- | -- _|_0९ 
११ | भांडारपाल a ee - | - | ०१ ee -- | -- _|_0९ 
१२ | सहाय्यक आरेखव ०१ | - | ०१ ०१ ०२ ०१ ee -- 0६ 
१३ |अनुरखक | 0९ ०१ ०१ ०२ ०३ OR २ g १३ 
१४ | वाहन चालक Po | 08 ०२ o8 OX ०३ | = = Js 
१५८ विद्युतयात्रकी sf ०१ 1 - [1 -- | - | ०७ 1-1 2-८ 
९६ fat || - [1-९ शिकावा कस्ाकााशाक््कागाााकाा्गाबः 
१७ तारतंत्री | -- | ०१ ०१ ee ce ny 
sac [1 -- [1 - | -- [1 -- | -- | 0९ 
१९ [me | - | - | - | - Jf 8 f= f= fo =f 0९ 
२० |शिपाई/चपराशी TC ०३ ०७ ०३ ११ ०९ Fo ०६ ३९ 
२१ jase iT ०१ ०१ 1 - [1 68 oy g ks: 
एकूण v २३ ८९ २५ ८८ AC) | ee १८ २९५ 


Dnyandeo Ananda 


Bagade 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government of Maharashtra 
Date: 2020.09.25 18:45:41 +05'30' 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


शासन ज्ञापन क्रमांक सीओई २०२०/प्र.क्र.२८/ज.वबि. दि. २५.०९.२०२० चे 


विवरणपत्र - २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
(दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निव 
दिनांक 
१) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ,कोल्हाप 
१ | श्री. परशराम महादेव घस सहाय्यक भांडारपाल | दि.३०/०९/२०२० 
एकूण १ 
२) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ श्री.दत्तात्रय चंद्राप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस दि.३१/१२/२०२४ 
२ । श्री.विठठल रावजी चाळके तांत्रिक मदतनीस दि.३१/१०/२०२१ 
एकूण २ 
३) उजनी जलविद्युत विभाग, इंदापूर 
१ | श्री. भागवत भिवाजी गायकवाड चौकोदार दि.३०/०६/२०२३ 
एकूण १ 
४) कार्यकारी अभियंता,म्हेसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सांगली 
१ | श्री.सुनिल धोंडू पवार तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०३/२०२२ 
२ श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/०५/२०२३ 
3 । श्री.सुभाष बाबूराव सोलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
४ | श्री.गोविंद गणपती माने मीटर बाचक दि.३१/१२/२०२१ 
एकूण ov 
५) कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.९, अलोरे 
१ तुकाराम उमाजी लोकरे वाहनचालक दि.३१/०५/२०२१ 
२ fea सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/०५/२०२४ 
३ नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/०१/२०२६ 
४ । शरद नारायण कदम कातारी दि.३१/१०/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


—_—<$— 


५  । श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री दि.३१/०८/२०२४ 
६ = | Mas रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
७  । प्रभाकर विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/०५/२०२३ 
८ | यशवंत रामचंद्र वरेकर तारतंत्री दि.३१/०५/२०२२ 
९ | सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
१० । संभाजी पांडूरंग बगडे तारतंत्री दि.३१/०७/२०२१ 
११ ।मकबुल HH शेख तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
१२ | TART महादेव सुतार यांत्रिकी दि.३१/१०/२०२१ 
१३२ | हिंदूराव किसन डोंगरे तांत्रिक मदतनीस दि.३०/०६/२०२१ 
१४ सुभाष दत्तात्रय कुराडे तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३१/३/२०२१ 
१५ ।विश्‍वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस दि.३०/०६/२०२३ 
१६ ।|।राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०७/२०२३ 
१७ | बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०३/२०२५ 
१८ । बसंत रामचंद्र सुतार तांत्रिक मदतनीस  ।दि.३०/०६/२०२१ 
१९ ।महामूद हसन शेख तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०१/२०२७ 
२० | अनिल भाऊ पवार तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२२ 
२१ | दाजी पांडूरंग लाड तांत्रिक मदतनीस दि.२८/०२/२०२१ 
२२ । रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२६ 
२३ ।मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस दि.३१/०५/२०२४ 
२४ । दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस दि.३०/११/२०२० 
२५ | श्रीमती शारदा वसंत चव्हाण स्वच्छक दि.३१/०५/२०२२ 
२६ । नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/०४/२०३० 
एकूण २६ 
६) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग(विवयां) क्र.३,कोयनानगर 
g युसुफ महमंद सय्यद मदतनीस दि.३१/१२/२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.२८/जवि 


२ दिलीप महादेव नरसाळे कारकून दि.३१/०१/२०२३ 
3 सिताराम तुकाराम पुजारी कनिष्ठ यंत्र कारागिर | दि.३१/०३/२०२१ 
¥ हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/०५/२०२३ 
ष्‌ विठोबा रामू कदम मजूर दि.३१/०५/२०२२ 
द दिपक यदू चव्हाण पहारेकरी दि.३०/६/२०२१ 
एकूण ०६ 
'एकूण ४० 
Dnyandeo 1111 री 


Ananda Bagad 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


DN: CN = Dnyandeo Ananda 

e Bagade, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government of Maharashtra 
Date: 2020.09.25 18:46:03 +05'30' 


